RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 
Reg. No. MH /MR /South - 345 / 2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे १५ -२१ २०१४ / वैशाख २५ - ३१ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ६,किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


of the Court of Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi from 
7th April 2014 A . O . H . to 12th April 2014 B . O . H . 
shall remain with Shri D . R . Pathan , Joint Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Sawantwadi. 


Order 
No. Admn. 906 /2014 . — Smt. H . R . Jadhav, 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Sawantwadi is granted 
earned leave for 3 days from 9th April 2014 to 
11th April 2014 with enjoy prefix holiday on 8th 
April 2014 (Ramnavmi) and permission to leave 
Head Quarters from 7th April 2014 A .O . H . to 
12th April 2014 B .O .H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. H . R . Jadhav , is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi. 

Certified that , under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981 , 
Smt. H . R . Jadhav , would have been continued to an 
officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi had she not 
proceeded on leave as above. 

During the abovesaid leave period of Smt. H . R . 
Jadhav , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi, the charge 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi, is directed to 
hand over the charge of her Court to the Joint 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi. The Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Sawantwadi is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


SUNIL KOTWAL , 
Principal District and 
Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


Sindhudurg , 
dated 1st April 2014 . 


ATT yah (al. fa . y.) — 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५ - २१ , २०१४ / वैशाख २५ - ३१ , शके १९३६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक म . जा . क . आस्था बी - २ /१६९६ / सन २०१४. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचे/ परिवर्तित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे : 
अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित परिवर्तित रजा सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / मागितल्याचा दिनांक मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित 

कालावधी ( कार्यालयीन अधिकारी यांचे नाव व 
रजा. 

वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

पदनाम 
वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


___ श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली, 

३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग-१, रत्नागिरी . 


३३ 
दिवस 

अर्जित 
रजा 


दिनांक २३ एप्रिल २०१४ दिनांक २६ एप्रिल २०१४ श्री . एस. डी . इंदलकर , 

२रे सह दिवाणी 
दिनांक २५ एप्रिल २०१४ दिनांक २७ एप्रिल २०१४ न्यायाधीश, क . स्तर व 
तीन दिवस 

___ ची सुट्टी न्यायदंडाधिकारी, 
अर्जित रजा दिनांक २२ एप्रिल २०१४ वर्ग- १, रत्नागिरी. 

चे 
कार्यालयीनवेळेनंतर पासून 


दिनांक २८ एप्रिल २०१४ चे 
__ कार्यालयीनवेळेपूर्वी पर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पूनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१४. 


अम . डी . केसकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के -प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेप / जीएनएल / ओ / २५३५ / २०१३ - २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ साई- कुशाग्र सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , गिलबर्ट हिल रोड, गोपाळ गॅरेजसमोर , अंधेरी स्टेशन रोड , 
अंधेरी ( पश्चिम) , मुंबई ४०० ०५८ . ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -प विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेप / जीएनएल / ओ / २५३६ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के- पश्चिम विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ अजय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, पवार चाळ , सरोजिना रोड पोलीस लाईन , विलेपार्ले ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०५६.” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , के - प विभाग , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, के - प विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५ - २१, २०१४ / वैशाख २५ - ३१, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी- २ /१८३३/ २०१४. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे/ परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत 
आहे : 
अ. क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / मागितल्याचा दिनांक मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

कालावधी ( कार्यालयीन अधिकारी यांचे नाव व 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन 

पदनाम 
वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


रजा 


( ६ ) 


श्री . एस . बी . साळुखे, 
दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर . ) 
रत्नागिरी . 


३०१ दिनांक २८ एप्रिल २०१४ दिनांक २७ एप्रिल २०१४ 
दिवस 
अर्जित रजा दिनांक ३० एप्रिल २०१४ दिनांक १ मे २०१४ ची 
तीन दिवस अर्जित रजा 

सुट्टी 


श्री . पी . पी . कुलकर्णी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व.स्तर . ) व 
अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


दिनांक २७ एप्रिल २०१४ 

पासून ते 
दिनांक २ मे २०१४ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन या न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

अम . डी . केसकर , 
रत्नागिरी, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २५ एप्रिल २०१४ . 

रत्नागिरी. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, के -प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल / ओ/ २५३७/ २०१३-२०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे, की , “ माता जक्कम्मा सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित ” साई बाबा हौसिंग सोसायटी , न्यू डोंगरी, 
उस्मानिया डेरी , गावदेवी , अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, के - प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल / ओ/ २५३९ / २०१३-२०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीता आहे की , “ जय बजरंग सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित ” महाले चाळ , ४/ ९, गणेश नगर , बेहराम 
बाग , जोगेश्वरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०२ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


महेंद्र म्हस्के , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . सहकारी संस्था, के- प विभाग, मुंबई. 


महेंद्र म्हस्के , 
___ मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २५ मार्च २०१४ . सहकारी संस्था, के- प विभाग, मुंबई . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५ - २१ , २०१४ / वैशाख २५ - ३१, शके १९३६ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १) शहर, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई /जिऊनि- १ / का . क . १५६ / प्रभात को - ऑप. के . सो . / ९६७ / २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं . वि . टिकुळे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या अधिसूचनेद्वारे 
प्रभात को - ऑप .क्रेडीट सोसायटी लि ., ३७ / २६४७, अभ्युदय नगर, ग. द . आंबेकर मार्ग, काळाचौकी, मुंबई ४०० ०३३ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले 
अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम 
२( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम 
करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२), (१३ ), (१४ ), (१५ ), (१७ ), ( १८ ), ( १९ ) व ( २० ) तसेच ९१ /१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे.परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी प्रभात को - ऑप .क्रेडीट सोसायटी लि ., ३७ / २६४७, अभ्युदय 
नगर, ग . द. आंबेकर मार्ग, काळाचौकी, मुंबई ४०० ०३३, या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे . या अधिकारावर अन्य संस्थेची वसुली करण्यात 
येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये , याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा 
मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे 
चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक 
२० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही , तो पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून शासकीय कोषागारात 
भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . हरिदास सिताराम गोरडे 

व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


ही अधिसूचना आज दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


चं. वि . टिकुळे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक सनिरा / प्र-१ / श्रीबांदेश्वर संस्था/ ३४६ / २०१४ . - नोंदणी 
क्र . आर . टी . जी ./ आर . जे . आर./ जी. एन. एल ./ ओ / २०८१ / सन २१०४ , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१४ , प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . बांदेश्वर 
एकात्मिक ग्रामिण विकास स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
मु . मधीवाडी , पो . माडबन, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम , १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , माणगाव - रायगड , 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / एमएनजी/ एचएसजी/ (टीसी) / २७७१/ १३ -१४ / 
सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , माणगाव , 
जि . रायगड जाहीरात करतात कि , सौदाबी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., गोरेगाव, ता . माणगाव, जि . रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील (१९६१ चा महा. २४ ) चे 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
___ उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्र . १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


बाळा परब , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी . 


सही / 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , माणगाव - रायगड . 


राजापूर , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१४. 


माणगाव , 
दिनांक २९ मार्च २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १५- २१, २०१४ / वैशाख २५ -३१, शके १९३६ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि- १/ का . क . १५६ / जनता जनार्दन को - ऑप .के . सो ./ ११८५ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर या अधिसूचनेद्वारे 
जनता जनार्दन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., अ/ ४, वैष्णव सदन, स्वा . सैनिक स . बा . पवार मार्ग, करी रोड, मुंबई ४०० ०१३ या संस्थेच्या 
खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चा नियम २(एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची 
व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून), (१२), (१३), (१४ ), (१५ ), ( १७), (१८ ), (१९ ) व (२० ) तसेच ९१/१०१ नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे 
कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी जनता जनार्दन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., अ/ ४, वैष्णव सदन , स्वा . सैनिक स . बा . पवार मार्ग, करी रोड, मुंबई ४०० ०१३, या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर 
अन्य संस्थेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये, याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची 
अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , 
महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तो पर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) 
वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . संतोष कृष्णा यादव 


संचालक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


ही अधिसूचना आज दिनांक ११ एप्रिल २०१४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


चं . वि . टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर , मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , के -प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल / ओ / २५३१/ २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ वेद बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, ३८ / १५१४, समता सोसायटी, डी . एन .नगर , जे. पी. रोड, अंधेरी 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३ ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , के -प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल / ओ / २५३२ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे , की , “ समर्थ सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , तुकाराम मोहिते चाळ , लल्लुभाई पार्क रोड, इर्ला धोबीघाट , 
विलेपार्ले ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५६ ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , के - प विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , के - प विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १५ - २१, २०१४/ वैशाख २५ -३१, शके १९३६ 
__ जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई जिउनि . २ / बी -३ / क. १५६/ व. अधि ./९५९/ २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , विलास गावडे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ( २ ), मुंबई , अध्यक्ष/ सचिव 
श्री . ओमसाई को .- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., ४ ए. सी. नॅशनल सरोदय हायस्कूलसमोर , दुग्धेश्वर मंदिरासमोर , गोल्फ क्लबच्या बाजुला , 
सी . जी . गिडवाणी मार्ग, चेंबूर कॉलनी, मुबई ४०० ०७४ . या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र संस्था नियम १९६१, चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६), ( ७), (९ ), (१०), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची 
तरतूद वगळून ) ( १२ ), (१३ ), (१४), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक २१ एप्रिल २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपूरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही 
वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनाक २० मार्च २००९ 
च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक 
लिलावात विकली जाणार नाही. तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ सौ . सुरेखा तुकाराम खोसे . . व्यवस्थापिका विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 

टीप .-विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक २२ एप्रिल २०१४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


हुद्दा 


विलास गावडे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे , मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, के -प विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल / ओ/ २५३३/ २०१३- २०१४ / 
सन २०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ मातारानी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , रूम नं . १४ , अलबर्ट डिसोझा चाळ , सेंट फ्रान्सिस रोड , 
विलेपार्ले ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५६ ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे 
नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, के-प विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल / ओ/ २५३४ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१४. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ स्वामी अंजनेया सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , लक्ष्मी शंकर चाळ , ४१/१३, विष्णु सावंत मार्ग, अंधेरी 
(पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८ . " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, के -प विभाग, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १८ मार्च २०१४ . 


महेंद्र म्हस्के , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , के - प विभाग, मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


